दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या पोलिस/ लष्करी 
दल / निम लष्करी दलातील जवानांच्या पाल्यांना तंत्र 
शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांमध्ये संस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या 
जागांवर प्राधान्य देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२६/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२००८/ 
(५४२/०८)/तांशि-१, दिनांक २७ फेब्रुवारी,२००८ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २अ/ 
एडीएम/२०२०-२१/३२, दिनांक २० जानेवारी,२०२१. 


प्रस्तावना : 


वर नमूद उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये मुंबई 
येथे आतंकवादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलिसांच्या व राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या 
कुटूंबियांना मोफत शिक्षणाची सुविधा प्रदान करण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर 
आदेशादारे पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची तसेच इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात 
येते. देशरक्षणासाठी शाहीद झालेल्या शूर व्यक्तींच्या कुटूंबाविषयी सहानुभूती व्यक्‍त करताना त्यांच्या 
कुटूंबियांना आर्थिक आधार तसेच योग्य दर्जाचे शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करणे आव्यक 
असल्यामुळे san झशाहिदांच्या पाल्यांना तांत्रिक व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी खाजगी विनाअनुदानीत संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जागांमध्ये प्राधान्य देण्याची 
तरतूद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असलेल्या 
सीमेवर कार्यरत असताना दहडातवादी हल्ल्यात शाहिद झालेल्या लष्करी अथवा निम लष्करी जवानांच्या 
पाल्यांना देखील अशाच स्वरुपाची सुविधा देण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये संस्था स्तरीय कोटयातील व केंद्रीभूत 
प्रवेशा प्रक्रियेच्या रिक्‍त राहिलेल्या जागांवरील संस्था स्तरावर होणाऱ्या प्रवेशामध्ये दहशतवादी हल्ल्यात 
वीर मरण आलेल्या (हाहिद झालेल्या) पोलिसांच्या पाल्यांना तसेच राज्याचा रहिवाशी असलेल्या आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२६/तांशि-४ 


सीमेवर कार्यरत असताना दहऱातवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या Aiea झालेल्या) लष्करी जवान / 
निम लष्करी जवान यांच्या पाल्यांना प्रति अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त एक जागेवर प्राधान्याने प्रवेशा 
देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यासाठी विद्यार्थ्याने विहित मार्गाने संबंधित संस्थेकडे अर्ज करणे 
आवर्यक राहिल. तसेच या प्रवेशासाठी संबंधित विद्यार्थ्याने तो दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या 
(शहिद झालेल्या) पोलिसांचा पाल्य असल्याचा अथवा राज्याचा रहिवाशी असलेल्या आणि दहशतवादी 
हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या (हहिद झालेल्या) लष्करी जवान / निम लष्करी जवान यांचा पाल्य 
असल्याचा योग्य तो पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहिल. 


२. हे आदेशा शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये व त्यानंतर होणाऱ्या प्रवेशाकरीता लागू राहतील. आयुक्त, 
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी या निर्णयाच्या 
अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. या अनुषंगाने संबंधित waar 
नियमांमध्ये यथावकाश दुरुस्ती करण्यात येईल. 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०११३३६२०२६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
SANJAY AUDUMBAR ® 
DHARURKAR 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१०. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई 
११. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, मुंबई 
१२. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२६/तांशि-४ 


१३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८. संचालक, V3] संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

२०. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगड 

२१. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

२२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

२३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सवी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

२४. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी 

२५. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 

२६. उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७. कक्ष अधिकारी(मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/विज्ी-३),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई 

२८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

२९. निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


